मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्‍्तालयास 
विधीमंडळाच्या डिसेंबर-२०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात 
पूरक मागणीने मंजूर झालेले अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : विपआ-११२३/प्र.क्र.३४९/विशा-४ 
मंत्रालय मुख्य इमारत, दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२४ 


वाचा:- 


पोळीस महासंचालक. यांचे पत्र क्र.पोमसं/३३/७१२५/हिवाळी अधिवेशन पुरवणी मागणी/ 
४७/२०२३ दि.०१/०१/२०२४ 


प्रस्तावना:- 

मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्‍्तालयास महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून 
पुरविण्यात आलेल्या एकुण ५०० मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेकडून (महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा 
महामंडळाकडुन) घेण्यास शासन निर्णय दि.०७/१२/२०२३ अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली असून, 
सदर सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनासाठी विधीमंडळाच्या डिसेंबर-२०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात पूरक मागणीने 
मंजूर झालेले अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात लेखाशिर्ष H (2044 ०१६८) Io - कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टाखाळील 
निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


अर्थसंकल्पित निधी | वितरीत निधी । खर्च निधी वि.पै.शिलूक निधी । आयुकक्‍्तलयाची मागणी 


११,६९,७६,०००/- | ९,३५,८०,८००/-| ६,६८,९४,१२८/-| २,६६,८६,६७२/- १४,७२,१८,०००/- 
पु.मा.व्दारे मंजूर 
१४,७२,१८,०००/- 
एकुण 
२६,४१,९४,०००/- 


शासन निर्णय:- 

१. ठाणेग्रामीणव पालघर घटकाचे विभाजन करुन नव्याने निर्माण केलेल्या मिरा-भाईदर-वसई-विरार 
पोलीस sya अंतर्गत पोलीस शिपाई पदे विहित मार्गाने भरण्याची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत दिनांक 
१५/०६/२०२३ ते दिनांक ३१/०३/२०२४ या कालावधीसाठी यापुढे मुदतवाढ न देण्याच्या अटीस अधिन 
राहून एकुण ५०० मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेकडून (महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडुन) घेण्यास 
शासन निर्णय दि.०७/१२/२०२३ अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विपआ-११२३/प्र.क्र.३४९/विशा-४ 


२. विधीमंडळाच्या  डिसेंबर-२०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात पूरक मागणीव्दारे रुपये 
१४,७२,१८,०००/-(चौदा कोटी बाहत्तर लाख अठरा हजार) इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले असून 
मिरा-भाईदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्‍्तालयास महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून पुरविण्यात 
आलेल्या ५०० सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाकडील अनोौ.संदर्भ क्र.६९/व्यय-७,दि.२३/०१/२०२४ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदरचा खर्च क्र.बी-१ (२०५५०१६८),१०-कंत्राटी सेवा या ळेखाशिर्षातुन खर्च करण्यात यावा. याकरिता 
पोळीस आयुक्‍त,मिरा-भाईदर-वसई-विरार यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच त्यांच्या अधिनस्त वरिष्ठ 
प्रशासकीय अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४०१३१११५८३८५४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकिंत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN SAHEBRAO DHIKALE 


ig) 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=6d 1bb8a730bc70c2cbcd0b01 bab78ae 1 7bc67 1 febS80bcbb 
d692fb0650b8855, postalC 


id 10032, st=Mahara: 
D ) H | KA [_ E ial ber=C5958E733FEF41BD5DDD91B20A6E0AC739E081 BB933 
D0189686449BE15 147182, PRAVIN SAHEBRAO DHIKALE 


Date: 2024.01.31 11:58:51 +05'30' 


(श्री. प्र. सा. ढिकले) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई 
३) पोलीस आयुक्त, मिरा-भाईंदर-वसई-विरार आयुक्तालय 
४) पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ,मुंबई 
) 
) 
) 
) 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे 

६) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र २/१ मुंबई/नागपूर 

८) अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 

९) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-७,वित्तिय सुधारणा ,(आपुक) मंत्रालय,मुंबई 
१०) गृह विभाग, कार्यासन,पोल-५,पोल-३, मंत्रालय,मुंबई 

११) निवडनस्ती विशा-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


